अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह या 
पदावर दिलेल्या तदर्थ पदोन्नत्या 
नियमित करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र. जेएलई-२००९/१६६३/प्र.क्र.१०/पुनर्बांधणी क्र.२७/तुरूंग-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०८ डिसेंबर, २०२२. 


संदर्भ :- 


१. शासन आदेश क्र. जेएलई-२००९/१६६३/प्र.क्र.१०/पुनर्बाधणी क्र.२७/तुरूंग-१, 
दि.२६.०२.२०१३. 

२. शासन आदेश क्र. जेएलई-२००९/१६६३/प्र.क्र.१०/पुनर्बांधणी क्र.२७/तुरूंग-१, 
दि.०४.१२.२०१३. 

३. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२०१८/प्र.क्र. १५९/कार्यासन-१२, 
दि.०१.०८.२०१९. 


शासन आदेशा :- 


गृह विभागाच्या अधिनस्त कारागृह विभागातील श्री. उमाजी तोळाराम पवार, तत्का. 
अधीक्षक, जिल्हा कारागृह वर्ग-१ यांना अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह या संवर्गात संदर्भ क्र. १ येथील 
शासन आदेशाद्दारे तदर्थ पदोन्नती देण्यात आली होती. तसेच श्री. हरद खटावकर, अधीक्षक, जिल्हा 
कारागृह वर्ग-१ यांना संदर्भ क्र. २ येथील शासन आदेशाव्दारे अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह या संवर्गात 
तदर्थ पदोन्नती देण्यात आली होती. 
२. सदर दोन्ही अधिकारी यांना अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह या संवर्गात देण्यात आलेली तदर्थ 
पदोन्नती नियमित करण्यात येत असून, त्यांना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन 
खालील विवरणपत्रातील रकाना (५) मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे नियमित पदोन्नतीचा दिनांक देण्यात येत 
आहे. 


अ. | निवडसूचीतील नाव मूळ प्रवर्ग नियमित शेरा 
क्र. | जाती प्रवर्ग पदोन्नतीचा 
दिनांक 
ha २ ३ | 8 | 4 & 
वि.जा.(अ.) श्री. उमाजी तोळाराम पवार वि.जा.(अ,) २६.०२.२०१३ कार्यरत 
२ | वि.मा.प्र. श्री. शरद वामन खटावकर वि.मा.प्र. ०४.१२.२०१३ | सेवानिवृत्त 
(स्वेच्छा) 


३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात येत असून त्याचा संकेतांक २०२२१२०८१५४११५२७२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. GANESH MOHAN © 
KATHAWATE आगण 
(गणेश काथवटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१. अपर मुख्य सचिव (अ. व सु.), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन आदेश क्रमांकः जेएलई-२००९/१६६३/प्र.क्र.१०/पुनर्बांधणी क्र.२७/तुरूंग-१ 


२. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

३. कारागृह उपमहानिरीक्षक, मुख्यालय, पुणे/ दक्षिण विभाग, मुंबई/मध्य विभाग, औरंगाबाद/पूर्व 
विभाग, नागपूर/पश्चिम विभाग, पुणे. 

४. प्रधान महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) मुंबई/नागपूर. 

५. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

६. संबंधित अधिकारी (मार्फत अपर पोळीस महासंचाकलक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे) 

७. निवडनस्ती/तुरूंग-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


